डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय, नागपूर 
येथील ५०० खाटांच्या श्रेणीवर्धीत 
रुग्णालयातील नवनिर्मित ५३ अस्थाई पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २० 98 /प्र.क्र. ४६/ आरोग्य -3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०६ मार्च, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदनि २०१८/प्र.क्र.४०/आरोग्य -३, 
दिनांक- २३.०५.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/उागास्मृतीशासकीय स्त्री रुग्णालय नागपूर, नवनिर्मितपदे/अपदे/सन १८-१९/४५९९- 
६००/१८, दिनांक-०४.१२.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय, नागपूर येथील ३०० खाटांवरुन ५०० 
खाटांमध्ये श्रेणीवर्धीत रुग्णालयासाठी ५३ नियमीत पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार ३०० खाटांवरुन ५०० 
खाटांमध्ये श्रेणीवर्धीत डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय, नागपूर येथील नवनिर्मित 43 नियमीत 
अस्थाई पदांना दि.२३.०५.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१९/प्र.क्र.४६/आरोग्य-३, 


११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-२ - मुसफल क्षेत्रातील व दवाखाने 
(09)(09) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक,दिनांक- ०७.०९.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०६१२४७४४४११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


1 Sh ji K 
R al e a d fa DN: CN = ae Shamraoji 
., Kaurte, C = IN, S= 
Mah, गा, O=G t 
ShamMraoji धा coe 
Health Department 


Kau rte Date: 2019.03.06 14:96:54 


(रा.शा.कौरते) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (राज्यस्तर) मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य) पुणे. 
. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नागपूर. 


८. वैद्यकीय अधिक्षक, डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय, नागपूर 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 


. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. 
१२. 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.४६/आरोग्य-३, 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१९ /प्र.क्र.४६/ आरोग्य-३, 
विवरणपत्र. 


वेतनश्रेणी 
नियमीत प 


निकतके 
a | अतिरेक जिल्लनल्वबकित्लक [wie [eee [a 
ae a 
ae काडा 
= 
a 
na कळन्ळ 
a0 [वेदयकोय अधिकारी aT तज्ञ | ३६००३९१०७ | ७७ [a 
an | वैच्कोय अधिकारी बषरीकरणी [१५६००३९१०० | ७७ [a 

एक आन 


वेद्यकोय अधिकारी, (हरीरविकृती १५६००-३९१०० ५४०० 
वैद्यकीय अधिकारी (रक्‍त संक्रमण १५६००-३९१०० ५४०० 


झा याचा 
क [परिसेकेल [९३००३४८७७३ ३३ 
— 
a 

a 


वैद्यकीय अधिकारी (नवजात बालक १५६००-३९१०० ५४०० १२ 
२२ | बालरोगपरिचारिका (नवजात बालक | ९३००-३४८०० 300 
A 


Eo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


